महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( शिक्षण सक्षमीकरण 
शाखा) गट-अ मधील अधिकाऱ्यांची विनंती 
बदली- वरीष्ठ अधिव्याख्याता व तत्सम 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : बदली-३१२४/प्र.क्र ५२/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ११ मार्च, २०२४ 
शासन आदेशा : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. सदर 
अधिनियमातील कलम ४ (४) (दोन) व कलम ४ (५) मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱयाच्या लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्याची 
विनंतीवरुन बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत 
आहे. 


अ.क्‌ अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम व सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरची पदस्थापना 
र. 
Eel 2 3 
| .| डॉ.मारुती भागुराम सलगर, वरीष्ठ अधिव्याख्याता वरीष्ठ अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, जि.धाराशिव प्रशिक्षण संस्था, मुरुड, जि.लातूर 


२. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित 
कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 

३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०३१११९२७२३५८२१ असा आहे. हा शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VUAY NIVRUTTI BHOSALE 

V | J AY N | V R U TT | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION ND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c7a4e3 1cd0e0c9eec89f89869f2dd675d7 1f0636b0a2ea82 
€485826669926889, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


BHOSALE oe 
(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


सर्व शिक्षण संचालक. 
संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
संबंधित शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक/योजना) जिल्हा परिषद 


AY 


AN 
al ee ह असल 


oC 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-३१२४/प्र.क्र ५२/प्रशा-२ 


५) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

६) संबंधित अधिकारी (शिक्षण आयुकक्‍्तालयामार्फत) 
प्रत माहितीस्तव 
१.मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 


२. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. सर्व सह सचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


